टाटा ट्रस्टस व BPCL यांच्या सहाय्याने 
गडचिरोली येथे मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह 
(Centralized Kitchen) सुरु करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : शाआझा-२०२०/प्र.क्र.१००/का.१३-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मका राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ मार्च, २०२१. 


वाचा :- आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र. शाआडा-२०२०/प्र.क्र.१००/का.१३-अ, 
दि. २१ डिसेंबर, २०२०. 


शासन शुध्दिपत्रक :- 


वाचा येथील झासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्रमांक २ मधील अ.क्र. १४ येथे “मध्यवर्ती 
स्वयंपाकगृहामार्फत त्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना 
परिशिष्ट-१ मधील मेनूत नमूद केल्याप्रमाणे नास्ता/जेवण देण्यात येईल. त्यात आवश्‍यकतेनुसार 
अक्षयपात्राच्या सहमतीने बदल करता येतील” 

याऐवजी 

“मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहामार्फत त्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहातील 
विद्यार्थ्यांना परिशिष्ट-१ मधील मेनूत नमूद केल्याप्रमाणे नास्ता/जेवण देण्यात येईल. त्यात 
आवऱ्यकतेनुसार BPCL च्या सहमतीने बदल करता येतील” 

तसेच वाचा येथील शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्रमांक ३ मधील अ.क्र. ६ 


६ अक्षय पात्राचे नामनिर्देशित प्रतिनिधी - सदस्य 
याऐवजी 
६ 1076 चे नामनिर्देशित प्रतिनिधी - सदस्य 
असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१९१७३०१६०२२४ असा 
आहे. हे श्युध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Subrao Narayan 
Shinde 


(सु. ना. शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मंत्री आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक शाआझा-२०२०/प्र.क्र.१००/का.१३-अ 


मा. राज्यमंत्री आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
सचिव (आदिवासी विकास विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


३) 
) 
) 
) अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
) 
) 
) 


०८ 


Cc 
ae 


an 


सर्व संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा),/ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा),/ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

qo) सर्व निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी . 

११) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२)सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती (का-१३ अ), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


&. 


eS 


vo 


) 
) 


पृष्ठ २ पैकी 2 


